वर्ष ९ , अंक १७ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 


-- 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ९ ५४ / २०२३ . – श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांचा दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२३ 
ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे लोकन्यायालयानंतर ते दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्रीमती एस . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


[ पृष्ठे १ ९ किंमत रुपये : १४.०० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . आर . पाटील हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्रीमती एस . आर . पाटील , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . डी . एम . वाघमारे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांचेकडे 
असेल . 


दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . सोनवलकर , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांचेकडे असेल . 


( 8 ) 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / १२६७ / २०२३ . – श्रीमती एस . डी . जवळगेकर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर श्रीवर्धन यांचा याची दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ 
व दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२३ अशी २ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


२ 


श्रीमती एस . डी . जवळगेकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , श्रीवर्धन म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . डी . जवळगेकर , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्रीमती एस . डी . जवळगेकर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२३ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / १२६८ / २०२३ . –श्री . पी . सी . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पेण यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक १६ 
फेब्रुवारी २०२३ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे का . वे . नंतरपासून ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे का . वे . 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . पी . सी . देशपांडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . पी . सी . देशपांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . पी . सी . देशपांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२३ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / १२६ ९ / २०२३ . – श्री . ए . एस . साटोटे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव यांचा दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ ते 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा , मागील पुढील दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२३ ची महाशिवरात्र व दिनांक १ ९ फेब्रुवारी 
२०२३ रोजीच्या रविवार सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या का.वे. नं . पासुन ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या का . वे . 
पुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . ए . एस . साटोटे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए . एस . साटोटे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . ए . एस . साटोटे हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२३ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग , 


w 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / १२७० / २०२३ . – श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांचा दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ 
ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे अशी तीन दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्रीमती एस . आर . पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२३ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . आर . पाटील हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्रीमती एस . आर . पाटील , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ. / १२७१ / २०२३ . – श्री . के . जी . पालदेवार , जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , रायगड यांची दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२३ ते दिनांक 
१ मार्च २०२३ अशी एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजीचे का . वे . नंतरपासून ते दिनांक २ मार्च २०२३ रोजीचे का . वे . 
पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . के . जी . पालदेवार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , रायगड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . के . जी . पालदेवार , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , पनवेल , रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्री . के . जी . पालदेवार , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२३ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

पोलीस आयुक्तालय मिरा - भाईंदर , वसई विरार यांजकडून 

( १ ) 

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ- १ , यांचेकडील पत्र क्र . DCP - ZN - 1 / RDR / CP - MBVV / CRPC - 144 / ६८७ / 
२०२२ , दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२३ . 


वाचले . 


( २ ) 

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ -२ , यांचेकडील पत्र क्र . पोउआ . परि -२ / CRPC - 144 / ५८४ / २०२३ , दिनांक ०७ 
फेब्रुवारी २०२३ . 


( ३ ) 

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ३ , यांचेकडील पत्र क्र . पोउआ . परि -३ / विरार / आदेश १४४ ( १ ) ( २ ) / 
५५३ / २०२३ , दिनांक ०८/०२/२०२३ . 

( ४ ) 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) , ( २ ) . 

मनाई आदेश 


५ 


— 

क्रमांक वि.शा. / भाडेकरू मनाई आदेश / २०२३/०६४ . - ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई विरार आयुक्तालयात स्थलांतरित नागरिकांचे 
वास्तव्याचे प्रमाणात मोठ्या संख्येने वाढ झालेली आहे . स्थलांतरित इसमांना घर , सदनिका , हॉटेल , जागा , इत्यादी भाडे तत्वावर देताना संबंधित 
घरमालक हे भाडेकरुंच्या ओळखीबाबत कोणतीही शहानिशा न करता नागरिकांना घरे भाडयाने देतात व त्यांचेकडून ओळखीबाबत कोणतेही 
कागदपत्रे घेत नाहीत असे निदर्शनास आले आहे . त्यापैकी काही लोक अवैध व्यवसाय , गुन्हे व समाज विरोधी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे दिसून 
आले आहेत . अशा काही इसमांमूळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या संकटावर प्रतिबंध करण्यासाठी त्यांची माहिती अद्यावत करणे आवश्यक आहे ; 


ज्याअर्थी , संदर्भ क्र . १ , २ व ३ अन्वये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , मिरा - भाईंदर , वसई विरार पोलीस आयुक्तालयातील निवासी 
क्षेत्रात घरमालक यांनी सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा भाड्याने देण्यापुर्वी भाडेकरुची शहानिशा पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या 
https : // www . mahapolice.gov.in या वेबसाईटवरील नागरिकांकरिता सेवा या पोर्टल वर किंवा पोलीस आयुक्तालयाचे वेबसाईट 
www . mbvv.mahapolice.gov.in द्वारे अवगत करावे . जेणेकरुन संबंधित भाडेकरु इसमांची माहिती पोलीस ठाण्यात अदयावत करता 

येईल ; 


त्याअर्थी , मी , श्री . प्रकाश गायकवाड , पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई विरार पोलीस आयुक्तालय फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) , ( २ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालयातील सर्व 
पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नागरिकांना निवासी क्षेत्रामध्ये सदनिका / फ्लॅट , घर , दुकाने , हॉटेल , जागा इत्यादी भाडेतत्वावर देतांना संबंधित मालकांनी , 
भाडेकरू इसमांनी , सोसायटीचे चेअरमन व इस्टेट एजंट यांनी खालील नमूद मुद्दयांची माहिती संबंधित पोलीस ठाणेस पुरवावी असे आदेश देत 
आहे . 


( १ ) भाडेकरूंच्या ओळखीबाबत त्याचे मूळ वास्तव्याचा पुरावा किंवा ओळखपत्राचा पुरावा . 

( २ ) भाडेकरु परकिय नागरिक असल्यास त्याचे पासपोर्टची झेरॉक्स आणि व्हिजाची झेरॉक्स . 


( ३ ) भाडेकरु इसमांचे नजीकच्या काळातील छायाचित्र . 

( ४ ) भाडेकरू इसमांचे मुळ वास्तव्याचा पत्ता , तेथील पोलीस ठाणेचे नाव , नोकरीचे / व्यवसायाचे ठिकाण अशी कागदपत्रे प्राप्त करून 
संबंधित पोलीस ठाणेस ऑनलाईन किंवा त्यांच्या सोईस्कर पद्धतीने माहिती द्यावी . 


जो कोणी सदर आदेशाचा भंग करेल तो इसम भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रामध्ये सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृत्तपत्रातुन प्रसिद्ध करावा . आदेशामुळे प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस आदेशापूर्वी नोटीस बजावणे 
शक्य नसल्याने सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . 


सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक १०/०२/२०२३ रोजीचे ००.०१ ते दिनांक ० ९ / ०४ / २०२३ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत लागू राहील . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ० ९ / ०२ / २०२३ रोजी माझे सही शिक्यानिशी दिला आहे . 


प्रकाश गायकवाड , 

पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 
Order 


No. Admn./509/2023.— Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla , is granted 
Earned leave for 04 days from 25th February 2023 to 28th February 2023 with permission to 
prefix Earned leave for 5 days from 20th February 2023 to 24th February 2023 and permission to 
leave Head Quarters from 25th February 2023 O. H. to 1st March 2023 B.O.H. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . K. K. Patil , is reposted as Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla . 
Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . K. K. Patil , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla had she not proceeded 
on leave as above . 


During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , 
Vengurla shall remain with Shri . D. Y. Rayrikar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla . 


The Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Vengurla is directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 
Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 

date : 28th February 2023 . 


SANIKA JOSHI , 

I / c . Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE SINDHUDURG 

Order 

No. Admn./508/2023.- Shri A. D. Tidke , Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Malvan , is granted 
earned leave for 03 days from 28th February 2023 to 2nd March 2023 with permission to leave 
headquarters . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . A. D. Tidke , is re - posted as Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Malvan . 
Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Shri A. D. Tidke , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Malvan had he not proceeded 
on leave as above . 


During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , 
Malvan shall remain with Shri . M. R. Devkate , Jt . Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Malvan . 


The Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Malvan is directed to hand over the charge of his Court to 
the Jt . Civil Judge ( J.D. ) & J.M.F.C. , Malvan . He is also directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 

date : 28th February 2023 . 


SANIKA JOSHI , 

I / c . Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) / ( ०३ ) /एल.डब्ल्यू./३७ ( १ ) ( २ ) / २ ( ६ ) / १० ( २ ) / २०२३ . – ज्याअर्थी , बृहन्मुंबईतील सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक 
सुरक्षितता राखण्यासाठी मी विशाल ठाकूर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई , मला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना कलम ३७ चे 
उप कलम ( १ ) आणि ( २ ) कलम २ चे पोटकलम ( ६ ) आणि कलम १० चे पोटकलम ( २ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा ( १ ९ ५१ चा महा . XXII ) 
याद्वारे ०७ मार्च २०२३ च्या ००.०१ वाजले पासून ते ०५ एप्रिल २०२३ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबईमध्ये खालील 
गोष्टींना प्रतिबंधित करतो , 


१. ( अ ) शस्त्रे , अग्निशस्त्रे , बॅटन , तलवारी , भाले , दंडूके , सोटे , विना परवाना बंदुका , चाकू , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा इतर कोणतीही 
वस्तू जी शारीरिक हानी ( हिंसा ) करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते अशी हत्यारे बाळगणे ज्या अधिकाऱ्याने परवाना दिला असेल किंवा सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडून अशी शस्त्रे वाहून नेण्यासाठी विशिष्ट परवानगी मागितली असेल अशा बंदुकांसाठी वगळता , 

( ब ) कोणताही संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटके वाहून नेणे , 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा उपकरणे किंवा क्षेपणास्त्रे टाकण्याची किवा प्रक्षेपित करण्याची साधन , वाहून नेणे , गोळा करणे आणि 

तयार करणे . 


( ड ) व्यक्ती किंवा प्रेत किंवा आकृती किंवा पुतळे यांचे प्रदर्शन , 

( ई ) सार्वजनिक टिकाकरण उच्चार , गाणी गाणे , संगीत वाजवणे , 

( च ) बृहन्मुंबई शहरात तैनात असलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याच्या मते , शालीनता किंवा शिष्टाचाराच्या विरोधात असणारी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही वस्तू किंवा वस्तू तयार करणे , प्रदर्शन करणे किंवा प्रसारित करणे जेणे करून सामाजिक नैतिकता किंवा सुरक्षा 
धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथून टाकणेस कारणीभूत ठरू शकेल 


२. जर कोणतीही व्यक्ती अशा कोणत्याही वस्तूसह सशस्त्र जात असेल किंवा अशा प्रतिबंधाचे उल्लंघन करत कोणताही उपरोधक पदार्थ 
किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र घेऊन जात असेल , तर तो / ती कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्या मार्फत निशस्त्र होण्यास जबाबदार असेल किंवा 
त्याच्याकडून संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र जप्त करण्यास जबाबदार असेल त्यांचे कडील जप्त केलेली वस्तू , उपरोधिक पदार्थ , 
स्फोटक किंवा क्षेपणास्त्र राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल . 


३. हा आदेश , कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी उपक्रमाच्या सेवेत किंवा नोकरीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या वरिष्ठांना 
किंवा त्याच्या कर्तव्याच्या स्वरूपानुसार , शस्त्रे बाळगण्यासाठी लागू होणार नाही . हा आदेश खाजगी सुरक्षा रक्षक किंवा गुरखा किंवा चौकीदार 
इत्यादीनां लागू होणार नाही , जे ३१/२ फूट पर्यंत लांबीपर्यंतच्या लाठ्या बाळगत आहेत . 

४. वर नमूद केलेल्या कालावधीनंतर या आदेशाची मूदत संपली तरीही , 

( अ ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते , चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केल्या जाऊ शकते . 
( ब ) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेल्या कोणत्याही दंड , जप्ती किंवा शिक्षा लागू केल्या जाऊ द्वशकतात , जणू हा 
आदेश कालबाहय झाला नाही 


मी पुढे असे निर्देश देतो की , बृहन्मुंबईमध्ये सदर आदेशाच्या प्रती सुस्पष्ट सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा 
मेगाफोनद्वारे घोषित करून , तसेच उपलब्ध कोणत्याही स्वरूपाच्या माध्यमांद्वारे प्रकाशित करून प्रकाशित केला जाईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ०२ मार्च , २०२३ रोजी दिला आहे . 


विशाल ठाकूर , 

पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकरी 

बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


९ 


No. CP / XI ( 6 ) / ( 03 ) /L.W./37 ( 1 ) ( 2 ) / 2 ( 6 ) / 10 ( 2 ) / 2023 . WHEREAS , considering necessity for 
the preservation of public peace and public safety in Brihan Mumbai . I , Vishal Thakur , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred 
upon me under sub section ( 1 ) and ( 2 ) of section 37 read with sub section ( 6 ) of section 2 and sub 
section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act ( Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit the 
following Act throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 7th March 2023 to 
24-00 hours on 5th April 2023 . 


1. ( a ) The Carrying of arms . cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed guns , knives , 
sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm 
( violence ) , save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority , 


( b ) The carrying of any corrosive substance or explosives , 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles , 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof , 

( e ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music , 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic representations , and the preparation , 
exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or thing which may 
in the opinion of any Police Officer posted in Brihan Mumbai City , offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend to overthrow the state . 


2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition , he / she shall be liable to be disarmed or 
the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him / her by any 
police officer , and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited 
to the State Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3½ feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 
( a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order be imposed , as if this order had not expired . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – २ 


5. I , further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever form available . 
Given under my hand and seal on this 2nd day March , 2023 at Mumbai . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 


आदेश 

( फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत ) 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) / WPL2023 / १४४ / ( ०१ ) / २०२३. – ज्याअर्थी , बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थलसिमेत ब्रेबॉर्न स्टेडियम , 
मुंबई या ठिकाणी वुमन्स प्रिमियर लीग , २०२३ क्रिकेटचे सामने आयोजित केलेले आहेत . सदर क्रिकेट सामन्यांच्यावेळी दहशतवादी / समाजविरोधी 
घटक ड्रोन , पॅराग्लायडर , रिमोट कंट्रोल मायक्रोलाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात त्यामुळे मानवी जीवन , आरोग्य , सुरक्षितता 
आणि सार्वजनिक मालमत्तेला इजा होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो . 


२. ज्याअर्थी , ब्रेबॉर्न स्टेडियम , मुंबई या ठिकाणी वुमन्स प्रिमियर लीग , २०२३ क्रिकेटचे सामने आयोजित केलेले आहेत . त्यावेळी , 
अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती , अधिकारी मोठ्या संख्येने एकत्र येणे अपेक्षित आहे . त्याकरीता मुंबई परिसरातील अवांछित कारवाया रोखण्यासाठी पुरेशी 
सुरक्षा तपासणी करणे आवश्यक आहे . 


३. त्याअर्थी , मी , विशाल ठाकुर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , 
१ ९ ७३ ( १ ९ ७४ चा कायदा II ) च्या कलम १४४ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे , ब्रेबॉर्न स्टेडियम , मुंबई या ठिकाणी वुमन्स प्रिमियर लीग , 
२०२३ क्रिकेट सामन्यांच्या पार्श्वभूमीवर असे आदेशीत करतो की , मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे यांच्या हद्दीत ड्रोन पॅराग्लायडर , सर्व प्रकारची फुगे , 
पतंग व रिमोट कंट्रोल मायक्रोलाइट एअरक्राफ्ट क्रियांना खालील नमूद तारखेस प्रतिबंध राहील . 


दिनांक ५ मार्च २०२३ , ६ मार्च २०२३ , ८ मार्च २०२३ , १० मार्च २०२३ , १२ मार्च २०२३ , १४ मार्च २०२३ , १६ मार्च २०२३ , 
१८ मार्च २०२३ , २० मार्च २०२३ , २१ मार्च २०२३ , २६ मार्च २०२३ . 


४ . 


हा आदेश वर नमूद तारखांना पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय लागू राहील . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १८८ अंतर्गत दंडनीय असेल . 


६ . 

सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे , याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे . 
लोकांच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे , सर्व स.पो. आ . , सर्व पो . उ . आ . , महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर 
आणि तहसील आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे . 


विशाल ठाकूर , 

पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , 

बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


११ 


Order 

( Under Section 144 of Criminal Procedure Code , 1973 ) 

No. CP / XI ( 6 ) / 144 / WPL2023 / ( 1 ) /2023.- WHEREAS , report has been received that due to the 
situation prevailing in the areas under control of the Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it 
is apprehended that during the Women's Premier League , 2023 Cricket Matches at Brabourne 
Stadium , Mumbai that Terrorist / Anti social elements may attack using drone , paragliders , remote 
control microlight Aircraft and there is every likelihood breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to the human life , health , safety and injury to public 
property on that account . 


2. AND WHEREAS , on the occasion of the Women's Premier League , 2023 Cricket Matches 
at Brabourne Stadium , Mumbai large number of VIPs , Various Officers in large numbers are 
expected to attend the program , It is necessary that some checks should be put on activities 
around Mumbai , so that Terrorist / Anti - Social elements may not attack through drone , paragliders , 
remote control microlight aircrtaft , all types of balloons , kites and immediate action is necessary 
for the prevention of the same . 


3. NOW THEREFORE , I , Vishal Thakur , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the 
Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that in view of the Women's 
Premier League , 2023 Cricket Matches , No drone , paragliders , all types of balloons , kites and 
remote control microlight aircraft flying activities to be allowed in jurisdiction of Marine Drive 
Police Station on the following dates 


Date : -- 5th March 2023 , 6th March 2023 , 8th March 2023 , 10th March 2023 , 12th March 2023 , 
14th March 2023 , 16th March 2023 , 18th March 2023 , 20th March 2023 , 21st March 2023 , 
26th March 2023 , 


4. This order shall remain in force with effect from the date mentioned above unless 
withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward Offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices . 

Given under my hand and seal on this 2nd day of the March , 2023 at Mumbai . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , 
Greater Mumbai . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 


आदेश 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) / ( ०५ ) /ए.पी./३७ ( ३ ) / १० ( २ ) / २०२३. – ज्याअर्थी , विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे , शांतता व 
सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे . 


त्याअर्थी , पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि 
मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध 
घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते . 


आता , म्हणून , मी , विशाल ठाकूर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( १ ९ ५१ चा महा . 
अधिनियम XXII ) च्या कलम १० मधील पोट - कलम ( २ ) सहकलम ३७ मधील पोट - कलम ( ३ ) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करताना , याद्वारे ९ मार्च २०२३ रोजी ०० - ०१ वाजलेपासून सुरू होणाऱ्या आणि २३ मार्च २०२३ रोजी २४-०० वाजता संपणाऱ्या १५ दिवसांसाठी 
संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे . 


( १ ) पाच किंवा अधिक व्यक्तिंच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध , 

( २ ) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि , 

( ३ ) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर , वाद्ये , वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर 

आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे . 

( अ ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ . , 

( ब ) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी / दफनस्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक , 

( क ) कंपन्या , क्लब , सहकारी संस्था , इतर संस्था आणि संघटनांची कायदेशीर बैठका , 

( ड ) सामाजिक मेळावे , आणि क्लब , सहकारी संस्था , इतर सोसायट्या आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक , 
( ई ) चित्रपटगृहे , नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट , नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या 
उद्देशाने संमेलने , 


( फ ) सरकारी किंवा निम शासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कायदे न्यायालये आणि कार्यालयांमध्ये 
किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन , 

( ग ) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा , महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने , 

( घ ) कारखाने , दुकाने , आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार , व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने , 

( ह ) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुकी , ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त , बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी 
परवानगी दिली आहे . 


वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी , 

( अ ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते , चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते . 
( ब ) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड , शिक्षा , जप्ती हा आदेश कालबाह्य झाला नसल्याप्रमाणे लागू 
केली जाऊ शकते . 


मी , पुढे असे निर्देश देतो की , हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे , न्यायालये , सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये त्याच्या प्रती 
चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून 
प्रकाशित केला जाईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ६ मार्च २०२३ रोजी दिला आहे . 


विशाल ठाकूर , 

पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


१३ 


No. CP / XI ( 6 ) / ( 05 ) /A.P./37 ( 3 ) / 10 ( 2 ) /2023.- WHEREAS , based on the information received from 
various sources . It is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of 
public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties . On that 
account , it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful 
assembly of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public tranquility 
and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the 
areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai . 


NOW , THEREFORE , I , Vishal Thakur , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read with 
sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , do hereby 
prohibit , for the period commencing from 00-01 hours on 9th March 2023 and ending at 
24-00 hours on 23rd March 2023 throughout the City of Brihan Mumbai , 

( i ) Any assembly of five or more persons , 

( ii ) Any procession of any persons and , 


( iii ) Any use of loudspeakers , amplifying instruments , musical band and bursting of crackers 
in any procession by the assembly , 


The prohibition contained in the order is exempted for : 

( a ) Marriage ceremony and matrimonial functions etc. , 

( b ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places , 

( c ) Statutory meeting of companies , clubs , co - operative societies , other societies and 
associations , 


( d ) Social gathering and meeting of clubs , co - operative societies , other societies and 
associations to transact their normal business , 


( e ) Assemblies in or around Cinema houses , theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films , dramas or performances as the case may be , 

( f ) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi - Governmental functions . 

( g ) Assemblies in or around schools , colleges and other educational institutions for academic 
activities . 


( h ) Assemblies in factories , shops , and establishments for normal trade , business and callings . 
( i ) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers , 


Notwithstanding the expiration of this order after the period here in above mentioned , 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced , 
( b ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this 
Order may be imposed as if this order had not expired . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ 


I , further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof , in conspicuous part of public places , courts , Govt . Offices and 
by proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing 
through media of whatever form available . 

Given under my hand and seal on the 6th day of the March , 2023 . 


VISHAL THAKUR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

नगरविकास विभाग 

४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ एप्रिल २०२३ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस -१२२२ / १८ ९९ / प्र.क्र .४५ / २३ / नवि - १२- ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२०६ / ३३० / 
प्र.क्र .२३० / ०६ / नवि -१२ , दिनांक १७ मार्च , २००७ अन्वये ( दिनांक १ ९ एप्रिल , २००७ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ४० , उप कलम ( १ ) , खंड ( सी ) 
मधील तरतुदीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील ५१ गावांच्या ( सुधारित ६० गावे ) भिवंडी परिसर अधिसुचित क्षेत्रासाठी ( यापुढे ज्याचा 

८८ 

66 

66 

" " 

उल्लेख “ उक्त अधिसुचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , १ ९ ७४ अंतर्गत स्थापित 
झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण ” असा 
करण्यात आला आहे ) म्हणून नियुक्ती केली आहे 
; 

66 

आणि ज्याअर्थी , भिवंडी परिसर अधिसुचित क्षेत्राची विकास योजना ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला 
आहे . ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२१२ / १६ ९९ / प्र.क्र .१२७ / २०१३ / नवि 
१२ , दिनांक ११ मार्च २०१५ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून , उक्त विकास योजनेच्या मंजुरीतून वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२१६ / ११६ ९ / प्र.क्र .१६२ / १६ / नवि- १२ , दिनांक ४ 
नोव्हेंबर २०१६ अन्वये मंजूर झाली आहे ( यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे माणकोली , दापोडे , ओवळी , सुरई , सारंग , ता . भिवंडी या गावांमधून ४५.०० मी . रूंद विकास 
योजना रस्ता , मौजे माणकोली , ता . भिवंडी येथील या ४५.०० मी . रूंद विकास योजना रस्त्यालगत १५.०० मी . रूंद विकास योजना व या ४५.०० 
मी.रूंद विकास योजना रस्त्यालगत आ.क्र .४ ९ - बगीचा , आ.क्र .१७ - पार्क , आ.क्र.७७ उद्यान , आ . क्र . १८ - प्राथमिक शाळा , आ.क्र . २३ - डिस्पेन्सरी / 
मॅटर्निटी होम , आ.क्र.२४- प्राथमिक शाळा , आ.क्र . ७१- पार्किंग , आ.क्र . ४ - एसडब्ल्यूएम , आ.क्र.६३- धक्का , आ.क्र . ४८- माध्यमिक शाळा , 
आ.क्र .२६ - डिस्पेन्सरी / मॅटर्निटी होम , आ . क्र . २८ - खेळाचे मैदान , आ.क्र . १०- अग्निशमन केंद्र , आ.क्र . ५१ - प्रस्तावित विभागीय बस स्थानक व 
आ.क्र.५०- पार्किंग ही आरक्षणे रहिवास विभाग , संलग्न वाणिज्य विभाग , ट्रान्सपोर्ट हब अॅण्ड लॉजिस्टीक पार्क विभाग , सार्वजनिक / निम 
सार्वजनिक विभाग , ना- विभाग परिमंडळ या प्रमाणेचे विकास योजना प्रस्ताव प्रस्तावित आहेत . ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना 
प्रस्ताव असा करण्यात आला आहे . ) ; 


" " 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त 
विकास योजना प्रस्तावामधील ४५.०० मी . रूंद विकास योजना रस्त्याची सुधारित आखणी जमीनीवर झालेल्या बांधकामानुसार उक्त विकास 
योजनेमध्ये दर्शविण्याचा व या सुधारित आखणीस अनुसरुन उक्त विकास योजना प्रस्तावामधील आरक्षणे व लगतच्या जमीन वापर विभाग , 
इत्यादीमध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये शासनास मंजुरी करीता सादर केला आहे . 


( १ ) उक्त प्रस्तावित ४५.०० मी . रूंद विकास योजना रस्त्याच्या वगळलेल्या आखणीमधील आरक्षणे व रस्ते वगळता प्रसिध्द विकास योजना 
भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे R - a या पट्ट्यामधील जमीन संलग्न वाणिज्य विभागात , a - O मधील जमीन भागशः वाणिज्य व भागशः रहिवास 
विभागात , O - b मधील जमीन भागशः रहिवास व भागशः ट्रान्सपोर्ट हब अॅण्ड लॉजिस्टीक पार्क विभागात , b - c मधील जमीन ट्रान्सपोर्ट हब अॅण्ड 
लॉजिस्टीक पार्क विभागात , c - d मधील जमीन रहिवास विभागात आणि d - e मधील जमीन ना- विकास परिमंडळामध्ये समाविष्ट करणे . 


( २ ) उक्त सुधारित ४५.०० मी . रूंद विकास योजना रस्त्याच्या बदललेल्या आखणीच्या अनुषंगाने उक्त विकास योजना प्रस्तावामधील 
आ.क्र.६३- जेट्टी , आ.क्र . ४ ९ - बगीचा , आ.क्र .१८ प्राथमिक शाळा , आ.क्र . २३ डिस्पेन्सरी / मॅटर्निटी होम , आ . क्र . २४ - प्राथमिक शाळा , आ.क्र.७१ 
पार्किंग , आ.क्र .४ - एसडब्ल्युएम , आ.क्र . २६ - डिस्पेंन्सरी / मॅटर्निटी होम , आ.क्र .४८ - माध्यमिक शाळा , आ.क्र .१७ - उद्यान या आरक्षणाच्या आकारमानामध्ये 
व क्षेत्रफळामध्ये प्रसिध्द विकास योजना भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे फेरबदल करणे आणि एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पास प्राप्त 
झालेल्या दिनांक ३ जून २०२१ रोजीच्या मंजूर रेखांकनानुसार तसेच सहसंचालक नगररचना , कोकण विभाग , नवी मुंबई यांच्या दिनांक ३० डिसेंबर 
२०२० रोजीच्या प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार आ . क्र . ४८- माध्यमिक शाळा स्थलांतरित करणे व मूळ आ . क्र . ४८- माध्यमिक शाळा या 
आरक्षणाखालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

( ३ ) प्रसिध्द भाग नकाशावर LMNO या आद्याक्षराने दर्शविल्याप्रमाणेचा प्रस्तावित १५.०० मी . रूंद विकास योजना वगळणे व त्याखालील 
जमीन ट्रान्सपोर्ट हब अॅण्ड लॉजिस्टीक पार्क या विभागात समाविष्ट करणे . 


१५ 


( ४ ) ४५.०० मी . रूंद विकास योजना रस्त्याच्या सुधारित आखणीमुळे जोडणी नाहीशी होणारे पूर्व - पश्चिम १८.०० मी , २४.०० मी . व 
४५.०० मी . रूंद विकास योजना रस्त्याची संलग्नता कायम ठेवणे . 


( ५ ) उक्त सुधारित ४५.०० मी . रूंद विकास योजना रस्त्याची आखणी NH - ३ ला जोडण्याची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर आ.क्र.१० 
अग्निशमन केंद्र , आ . क्र . ५१ प्रस्तावित विभागीय बस स्थानक व आ.क्र . ५०- वाहनतळ या आरक्षणांच्या क्षेत्रफळामध्ये व स्थानामध्ये आवश्यक 
बदल करणे . 


( यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त विशेष 
नियोजन प्राधिकरणाने शासनास सादर केलेला प्रस्तावित फेरबदल काही बदलांसह व अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत 
झाले आहे . 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या अधिकारात शासन याद्वारे , 

( १ ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने जागेवरील बांधकामानुसार प्रस्तावित केलेला ४५.०० मी . रूंद विकास योजना रस्ता 
दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव , या आखणीमध्ये असलेल्या मौजे सुरई , ता . भिवंडी येथील सं.नं .६२ ही जमीन संरक्षित कांदळवन असल्याने , या 
भूखंडावरील रस्ता बांधकामास मा . उच्च न्यायालय व महाराष्ट्र शासन , वन विभाग यांची मंजुरी घेण्याच्या अटीसापेक्ष मंजूर करण्यात येत आहे व 
या ४५.०० मी.रूंद रस्त्याच्या वगळलेल्या आखणीमधील जमीन मंजूर विकास योजना भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या रस्त्यालगतची आरक्षणे 
व रस्ते वगळता R - a पट्टयामधील जमीन संलग्न वाणिज्य वापर विभागात , a - O मधील जमीन भागशः संलग्न वाणिज्य व भागशः रहिवास 
विभागात , O - b मधील जमीन भागशः रहिवास व भागशः ट्रान्सपोर्ट हब अॅण्ड लॉजिस्टीक पार्क विभागात , b - c मधील जमीन ट्रान्सपोर्ट हब अॅण्ड 
लॉजिस्टीक पार्क विभागात , c - d मधील जमीन रहिवास विभागात आणि d - e मधील जमीन ना- विकास परिमंडळामध्ये समाविष्ट करण्यात येत 
आहे . 


( २ ) उक्त मंजूर ४५.०० मीटर रूंद विकास योजना रस्ता आखणीच्या अनुषंगाने आ . क्र . २३- डिस्पेन्सरी / मॅटर्निटी होम या उर्वरीत 
आरक्षणाचे क्षेत्र आ.क्र.२३- डिस्पेन्सरी / मॅटर्निटी होम या आरक्षणामधून वगळण्यात येत आहे व सदरचे वगळलेले क्षेत्र आ.क्र.१८- प्राथमिक शाळा 
या आरक्षणामध्ये समाविष्ट करून आ . क्र . १८ - प्राथमिक शाळा या आरक्षणाची हद्द व क्षेत्र सुधारित करण्यात येत आहे . आ . क्र . २६ - डिस्पेन्सरी / 
मॅटर्निटी होम , आ.क्र .१७ - उद्यान , आ . क्र . ४ ९ - बगीचा , आ.क्र . २४ - प्राथमिक शाळा , आ.क्र . ६३ - जेट्टी या आरक्षणाच्या हद्दी व क्षेत्रफळामध्ये सुधारणा 
करण्यात येत आहे , ४५.०० मी . रुंद रस्त्याच्या पूर्वेकडील आ . क्र . ४– SWM चे क्षेत्र भागशः ट्रान्सपोर्ट हब अॅण्ड लॉजिस्टीक पार्क या वापर 
विभागामध्ये , भागशः क्षेत्र सार्वजनिक निम सार्वजनिक विभागामध्ये व भागशः क्षेत्र आ.क्र . ७६ - बगीचा या आरक्षणामध्ये समाविष्ट करण्यात येत 
आहे . आ.क्र.७७- उद्यान या आरक्षणालगतचे प्रस्तावित ४५.०० मी . रूंद विकास योजना रस्त्याचे वगळलेले क्षेत्र आ.क्र . ७१ - वाहनतळ या 
आरक्षणामध्ये समाविष्ट करून आ . क्र . ७१ - वाहनतळ या आरक्षणाची हद्द व क्षेत्र सुधारित करण्यात येत आहे . मूळ आ.क्र . ४८- माध्यमिक शाळा 
या आरक्षणाच्या स्थलांतरणास मान्यता देण्यात येत असून , मूळ आ.क्र . ४८- माध्यमिक शाळा या आरक्षणाखालील क्षेत्र रहिवास समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . आ . क्र . २८ खेळाचे मैदान या आरक्षणास मंजूर विकास योजनेमधील कोणत्याही विकास योजना रस्त्याचा पुढावा उपलब्ध होत 
नसल्याने एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाच्या बृहत आराखड्याच्या मंजूर रेखांकनामधील रस्ता सदर आरक्षणास उपलब्ध करून देणे मुंबई 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास बंधनकारक राहील . सदरचे सर्व मंजूर फेरबदल विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविण्यात आले आहेत . 


( ३ ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने वगळण्याचा प्रस्तावित केलेला ( LMNO ) १५.०० मी . रूंद रस्ता , मौजे माणकोली व मौजे 
दापोडे या गावांच्या सीमेवर असलेल्या अस्तित्वातील रस्त्यास १५.०० मी . रूंद याप्रमाणे दर्शवून सुधारित करण्यात येत आहे व वगळण्यात 
आलेल्या उर्वरीत रस्त्याखालील क्षेत्र लगतच्या ट्रान्सपोर्ट हब ॲण्ड लॉजिस्टीक पार्क या वापर विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


( ४ ) ४५.०० मी . रूंद रस्त्याच्या सुधारित आखणीमुळे जोडणी नाहीशी होणारे पूर्व पश्चिम १८.०० मी . , २४.०० मी . व ४५.०० मी . रूंद 
रस्त्याची सलगता कायम ठेवण्यात येत आहे . 
भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

टिप . – मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने जागेवर बांधण्यात येत असलेल्या प्रस्तावित ४५.०० मी . रूंद विकास योजना रस्ता 
NH - ३ ला जोडणाऱ्या रस्त्यास जोडण्यास तत्वतः मंजुरी प्राप्त झालेली असल्याने , तसेच या जोडरस्त्याच्या भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू 
असल्याने , भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण होऊन जागेवर सेवा रस्ता ( जोड रस्ता ) पूर्ण झाल्यानंतर त्यानुरूप सदरचा जोड रस्ता / सेवा रस्ता विकास 
योजना नकाशावर दर्शविण्यात यावा आणि आ.क्र.१०- अग्निशमन केंद्र , आ . क्र . ५१ प्रस्तावित विभागीय बस स्थानक व आ.क्र . ५०- पार्किंग या 
आरक्षणांचे सुधारित क्षेत्र त्यानुरूप मान्य राहील . 


०२ . 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

०३ . सदरची अधिसूचना व मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या 
कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध ठेवावी . 

( १ ) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , बांद्रा . 

( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , 

नवी मुंबई . 

( ३ ) सहाय्यक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , ठाणे . 

सदरची अधिसूचना त्यासोबतच्या महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवर 


०४ . 

उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 26th April 2023 . 
NOTIFICATION 


१७ 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS.1222 / 1899 / CR - 45 / 23 / UD - 12.- Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide its Notification No.TPS - 1206 / 330 / CR - 230 / 06 / UD - 12 , dated the 17th 
March , 2007 ( Published in Government Gazette on 19th April , 2007 ) promulgated in exercise of its 
powers conferred by clause ( c ) under sub - section ( 1 ) of section 40 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) appointed Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority ( hereinafter referred to as " MMRDA ” ) established 
under the Mumbai Metropolitan Region Development Authority Act , 1974 , to be the Special 
Planning Authority ( hereinafter referred to as " the said Special Planning Authority " ) for Bhiwandi 
Surrounding Notified Area , which includes the area of 51 villages ( revised 60 villages ) from 
Bhiwandi Tahsil of Thane District ( hereinafter referred to as " the said Notified Area " ) ; 


And whereas , the Development Plan of the said Notified Area ( hereinafter referred to as 
" the said Development Plan ” ) has been sanctioned by the Government in the Urban Development 
Department , partly under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No.TPS.1212 / 1699 / CR 
127 / 2013 / UD - 12 , dated the 11th March , 2015 and the Excluded Part ( EP ) of the said Development 
Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 
31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No.TPS . 1216 / 1169 / C.R.162 / 16 / UD - 12 , dated the 4th November , 
2016 ( hereinafter collectively referred to as " the said Notification " ) ; 


And whereas , in the said Development Plan , a 45.00 mt . wide Development Plan Road is 
passing through the villages Mankoli , Dapode , Owali , Surai and Sarang , Tal . Bhiwandi , a 15.00 
mt . wide Development Plan Road in village is proposed in village Mankoli near this 45.00 mt . 
wide Development Plan Road , Reservations mainly Site No.49 - Gardan , Site No. 17 - Park , Site No.77 
Garden , Site No. 18 - Primary School , Site No.23 - Dispensary / Maternity Home , Site No.24- Primary 
School , Site No.71 - Parking , Site No.4 - SWM , Site No.63 - Jetty / Ferry , Site No.48 - Secondary School , 
Site No.26 - Dispensary / Maternity Home , Site No.28 - Play Ground , Site No.10 - Fire Station , Site 
No.51 - Proposed Divisional Bus Stand and Site No.50 - Parking , Residential Zone , Allied Commercial 
Zone , Transport Hub and Logistic Park Zone , Public / Semi - Public Zone , No Development Zone are 
Proposed . ( hereinafter referred to as " the said Development Plan Proposals " ) ; 


And whereas , the said Special Planning Authority , after following the legal procedure laid 
down in section 37 ( 1 ) of the said Act , has submitted a proposal regarding the modification in the 
said Development Plan , so as to modify the 45.00 mt . wide Development Plan Road as constructed 
on site and due to this modified alignment the following modification proposal in the reservations 
and zoning , etc. are submitted to the Government for sanction vide letter dated 15th September 
2022. 


( 1 ) Excluding reservations and roads , land so released from the alignment of 45.00 mt . wide 
Development Plan Road , land along R - a is proposed to be included in Allied Commercial Zone , 
land along a - O is proposed to be included partly in Commercial Zone and partly in Residential 
Zone , land along O - b is proposed to be included partly in Residential Zone and partly in Transport 
Hub and Logistic Park Zone , land along b - c is proposed to be included in Transport Hub and 
Logistic Park Zone , land along c - d proposed to be included in Residential Zone and land along 
d - e is proposed to be included in No Development Zone as shown in the part plan of the Development 
Plan . 


( 2 ) Due to revised change in alignment of 45.00 mt . wide Development Plan Road , the shape 
and area of the Site No. 63 - Jetty / Ferry , Site No.49 - Garden , Site No. 18 - Primary School , Site No. 
23 - Dispensary / Maternity Home , Site No. 24 - Primary School , Site No. 71 - Parking , Site No. 4 - SWM , 
Site No. 26 - Dispensary / Maternity Home , Site No.48 - Secondary School , Site No. 17 - Park , is proposed 
to be changed as shown on the part plan of the Development Plan . Site No 48- Secondary School is 
proposed to shift in the Master Layout of the Integrated Township Project sanctioned vide dated 
3rd June 2021 with the consent of the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Navi 
Mumbai's letter dated 30th December 2020 and original land under Site No. 48 - Secondary School 
is proposed to be included in Residential Zone . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

( 3 ) As shown on the part plan of the Development Plan , the proposed 15.00 mt . wide 
Development Plan Road as shown by letter LMNO is proposed to be deleted and land so deleted 
is proposed to be included in Transport Hub and Logistic Park Zone . 


१८ 


( 4 ) The continuity of 18.00 mt . , 24.00 mt . and 45.00 mt . wide roads , which are discontinued 
due to the revised 45.00 mt . wide Development Plan Road alignment are proposed to be kept 
intact . 


( 5 ) The said revised 45.00 mt . wide Development Plan Road , alignment is connecting the 
NH - 3 and hence the location and area of Site No. 10 - Fire Station , Site No. 51 - Proposed Divisional 
Bus Stand and Site No. 50 - Parking is proposed to be changed accordingly . 

( hereinafter referred to as " Proposed Modification ” ) 

And where , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the Proposed 
Modification should be sanctioned with some changes and condition . 


Now therefore , in exercise of the powers confirmed under sub - section ( 2 ) of the section 37 of 
the said Act , Government with some changes and conditions hereby , 


( 1 ) Sanctions the Proposed Modification with regard to re - alignment of 45.00 mt . wide 
Development Plan Road as constructed on site subject to condition that , for construction of road 
on S.No. 62 of Village Surai , Tal . Bhiwandi , as the same is Kandalvan , the approval from Hon'ble 
High Court and Forest Department , Government of Maharashtra is mandatory . Lands from the 
deleted alignment of 45.00 mt . wide Development Plan Road excluding reservations and roads 
along the said road , land from letter R - a is included in Allied Commercial Zone , land from a - O is 
included partly in Allied Commercial Zone and partly in Residential Zone , land from O - b is partly 
included in Residential Zone and Partly in Transport Hub and Logistic Park Zone , land from b - c is 
included in Transport Hub and Logistic Park Zone , land from c - d is included in Residential Zone 
and land from d - e is included in No Development Zone , as shown on the part plan of the 
Development Plan . 


( 2 ) Due to the sanctioned 45.00 mt . wide Development Plan Road alignment , the remaining 
area of the Site No. 23 - Dispensary / Maternity Home is deleted and land so deleted is included in 
Site No. 18 - Primary School , by amending the area and boundary of Site No.18 - Primary School . 
The boundaries and areas of the Site No. 26 - Dispensary / Maternity Home , Site No. 17 - Park , Site 
No. 49 - Garden , Site No. 24 - Primary School , Site No. 63 - Jetty / Ferry are revised . The land under 
eastern portion of Site No. 4 - SWM of the revised alignment of the 45.00 mt . Wide Development 
Plan Road , is partly included in Transport Hub and Logistic Park Zone , partly included in Public 
/ Semi Public Zone and partly included in Site No.76 - Garden . The boundary and area of the Site 
No. 71 - Parking is revised by including the land deleted under the proposed 45.00 mt . wide 
Development Plan Road at the site No. 77 - Garden , in Site No. 71 - Parking . The shifting of Site No. 
48 - Secondary School is sanctioned and the original land under Site No. 48 - Secondary School is 
deleted from reservation and included in Residential Zone . It is binding on the Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority to provide an access to the Site No. 28 - Play Ground 
in the sanctioned Master Layout of Integrated Township Project , as the said reservation does not 
have any access of Development Plan Road . All this modifications are shown on the part plan of 
the Development Plan . 


( 3 ) The proposal submitted by the Mumbai Metropolitan Region Development Authority 
regarding deletion of 15.00 mt . wide Development Plan Road ( LMNO ) is revised by widening the 
existing road on the boundary of village Mankoli and village Dapode to 15.00 mt . and the remaining 
area of the deleted 15.00 mt . wide D.P. Road is included in adjoining Transport Hub and Logistic 
Park Zone . 


( 4 ) The continuity of East - West 18.00 mt . 24.00 mt . and 45.00 mt . wide Development Plan 
Road which are going discontinued due to the deletion of proposed 45.00 mt . wide Development 
Plan Road are kept Intact . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ मे ३ , २०२३ / वैशाख ७ - १३ , शके १ ९ ४५ 

Note . ( 1 ) The 45.00 mt . wide Development Plan Road which is constructing by Mumbai 
Metropolitan Region Development Authority has got in principal approval to connect this road to 
NH - 3 and also the acquisition of these jointed road is in progress . After completion of these joined 
road / service road , the said joined road / service road shall be shown on the Development Plan and 
accordingly the revised area of site No. 10 - Fire Station , Site No. 51 - Proposed Divisional Bus 
Stand and Site No. 50- Parking shall be agreed . 


१ ९ 


( 2 ) The date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as date of coming this force of these sanctioned modifications . 


( 3 ) A copy of the sanctioned modification shall be kept open for inspection by the general 
public in the offices of the following officers for the period of one month : 


( i ) The Metropolitan Commissioner , Mumbai Metropolitan Region Development 
Authority , Bandra - Kurla Complex , Bandra ( E. ) , Mumbai - 51 . 


( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Third Floor , 
Belapur , Navi Mumbai . 


( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 

( 4 ) This Notification is also made available 
on the Government Website 
www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


